१४ वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत 
न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत जिल्हा 
न्यायालय, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील 
माळशिरस येथील न्यायालयीन इमारतीची दुरुस्ती/ 
नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण १११७/४९५/प्र.क्र.२३२/कार्या.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ एप्रिल, २०१८ 


वाचा: १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/कार्या.९, दि.१०/११/२०१६. 
२. शासन निर्णय, विधी व न्याय विभाग क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/कार्या.९, दि.१२/१/२०१८ 
३. प्रबंधक (निरिक्षणे 2), उच्च न्यायालय यांचे पत्र H.B(W) ६०४९/२०१०/१३४४/१७१६७/२०१७, 
दि.१३/६/२०१६ 
४. जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांचे पत्र H.Admn/D-9/9998/2090, दि.९/२/२०१७ 


प्रस्तावना : 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण” (Strengthening 
the Justice) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता महाराष्ट्र 
राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतक्या निधीची शिफारस केली आहे. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयाचे नविनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षाच्या कालावधीकरीता रु.२२८ कोटी इतक्या निधीची तरतूद 
करण्यात आली आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दि.९/३/२०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या 
बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच वित्त विभागाच्या मान्यतेने संदर्भाधीन दि.१२/६/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामांना रुपये ५० लक्ष मर्यादेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 


या अनुषंगाने जिल्हा न्यायालय, सोलापूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील माळशिरस येथील न्यायालयीन 
इमारतीची दुरुस्ती / नविनीकरणाचे सन २०१६-२०१७ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथे 
नमूद पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. सदर अंदाजपत्रके संबंधित 
सहायक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर यांनी तयार केली असून संबंधित कार्यकारी अभियंता 
तसेच प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर यांनी साक्षांकित केली आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक तपासून प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दर्शविली आहे. 
त्यानुसार खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या कामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

१४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत जिल्हा 
न्यायालय, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील माळशिरस येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती 
/नुतनीकरणासाठी येणाऱ्या रुपये ४०,८९,०००/- (अक्षरी रुपये चाळीस लाख एकोणनव्वद हजार फक्त) 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १११७/४९५/प्र.क्र.२३२/कार्या.११ 


२. जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील माळशिरस येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणाच्या कामाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. न्यायालयीन कामाचे स्वरुप सा.बां. 
इमारत अंदाजपत्रकामध्ये 

परिगणित केलेली 

रक्‍कम (रुपये) 
वि माळठिरस Making witnesses box adaptable to wheel chair ४०,८९,०००/- 


and to make arrangement that the accured and 
vulnerable witnesses shall not come face to 
face and Braille symbols, Termite proofing 


treatment and Electrification 


एकूण ४०,८९,०००/- 


३. जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील माळशिरस येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
दुरुस्ती/ नुतनीकरणासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र.जे-१, २०१४ न्यायदान १०२- उच्च न्यायालये, (११) 
कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण, (११) (०१) कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४८) या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी उपरोक्‍त कामे मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या Dedicated Cell 
ने निश्चित केलेल्या कामामधीलच असल्याची खातरजमा करण्याची तसेच सदर अंदाजपत्रक सक्षम 
अधिकाऱ्यांकडून साक्षांकित करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, 
सोलापूर यांची राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर यांच्याकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने 
इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 
५. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३०/इमा-२, दि.२३/१/२०१८ व त्या 
विभागाच्या सहमतीने तसेच शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग,क्र.चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दि.१२/१/२०१८ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०६१८०९१६३७१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


by Anita Dipak Ripote 
1t Of Maharashtra, ou=Law 
ment, postalCode=400032, 


Sbdb&b03e204307a26238ccccb76a2c1eaad 


Anita Dipak *:* 


ed4 

Hy serialNumber=25e18795e96deb90b 1428c4 1 cb6c87b 
| O e 90c3bb1f0ea05S9da3e0a07a3bc00c6c8, cn=Anita 
Dipak Ripote 


Date: 2018.04.06 18:11:44 +05'30' 


(अनिता रिपोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा.विरोधी पक्षनेता (विधान परिषद / विधान सभा) 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १११७/४९५/प्र.क्र.२३२/कार्या.११ 


8) मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रबंधक (निरिक्षणे २), मा.उच्च न्यायाळय, अपिल शाखा, मुंबई, 


) 
) 
) प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीशा,सोलापूर, 
) 
) 
) 


cae) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, 

१०) उप जिल्हा कोषागार अधिकारी,सोलापूर, 

११) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१३) विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई, 

१४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


